महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, 
विभागीय आयुक्‍्त/ जिल्हाधिकारी/ 
जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... 
दि. ०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र. ३०/मग्रारो-३ 
१६ वा मजला,नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०३ मार्च, २०२२. 


) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 

) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ 
५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 

) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आकृति-२०११/प्र.क्र. ५/मग्रारो-३, दि. ३१.५.२०११. 

) नियोजन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. आकृति-२०११/प्र.क्र. ५/मग्रारो-३, दि. २२.०६.२०११. 

) नियोजन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र आकृति-२०११/प्र.क्र. ५/मग्रारो-३, दि. १८.०७.२०११. 

) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आकृति-२०१०/प्र.क्र. ७३/मग्रारो-३, दि. १५.०९.२०११. 
qo) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१४/प्र.क्र.२१/मग्रारो-३, दि. ०१.०३.२०१४ 
११) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः इपीडी-१०१४/प्र.क्र.२०४/का-१४२१, दि. ०२.०७.२०१४ 
१२) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१४/प्र.क्र.१६८/मग्रारो-३, दि. १३.११.२०१४ 
१३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३, दि. १०.१०.२०१६ 
१४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. २०.०१.२०१८ 
१५) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.१३.०३.२०१८ 
१६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.०४.१०.२०१८ 
१७) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.१३.०३.२०१९ 
१८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.२०.०९.२०१९ 
१९) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.१८.०२.२०२० 
२०) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.११.०९.२०२० 
२१) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.२४.०२.२०२१ 
२२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि.१४.०९.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमळबजावणीसाठी करणेसाठी 
शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक १४.०९.२०२१ अन्वये विभागीय 
आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, तालुका स्तर व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्तालयातील एकूण १०७३ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक 
२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उक्त १०७३ पदांची आवश्‍यकता आहे. सबब, विभागीय 
आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावरील १०५२ पदे अस्थायी असल्याने 
त्यांना तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर 
येथे निर्माण करण्यात आलेली २१ पदे ST एकूण १०७३ पदांना दिनांक 09.03.2022 पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
२२.०२.२०२२ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार या शासन 
निर्णयान्वये रोजगार हमी योजनेंतर्गत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका 
स्तरावरील कार्यालयातील कार्यरत असलेल्या एकूण १०५२ पदे व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्‍तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेली २१ पदे 
अशा एकूण १०७३ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपश्ील सोबतच्या परिशिष्ट क्र. १ते ५ मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 


२. मंजूर पदांपैकी सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 


३. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र नागपूर, विभागीय 
आयुक्‍त (रोहयो), जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व एकूण 
पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती दिनांक ३१.०७.२०२२ 
पूर्वी विभागास सादर करावी. जेणेकरुन दिनांक ३०.०९.२०२२ पूर्वी सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेता येईल. 


४. सदर मुदतवाढ दिलेल्या पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक “ओ-३, मुख्यशिर्ष-२५०५, ग्रामीण 
रोजगार-६०-इतर कार्यक्रम-००१- रोजगार हमी योजना-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
(09)(09) रोजगार हमी योजना- (२५०५००२२)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक २२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


bs 


१२. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१६५५४११५१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHARMILI SHIVAJI SAWANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=26f42bcbb264ed 1 fde0fbb4c2654c857 


0e89182fc6c2728360a98277ea27a67e, 
pseudonym=007BA8A 154FA3AF6DC1AEB2801 
8D2F395ABEBE19, 
serialNumber=FBD7405C4FC938D92C36E52FB9 


SAWANT ४७७0 
@r. शि. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, १३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, १४. उपायुक्‍त (मग्रारोहयो), सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
मुंबई 

प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई १५. सर्व उपजिल्हाधिकारी (मग्रारोहयो), (मुंबई शहर व मुंबई 


उपनगर वगळून) 
प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, १६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
मंत्रालय, मुंबई मुंबई/नागपूर 
प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई १७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


प्रधान सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, १८. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, बांद्रा, मुंबई. 
मुंबई 


सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, १९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई २०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मुंबई शाहर व मुंबई 
उपनगर वगळून) 

सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई २१. वित्त विभाग (कार्या- व्यय-८ /वि.सु.-१) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त २२. सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी नियोजन 
विभाग, (मग्रारोहयो) 

सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई sex व मुंबई उपानगर २३. कार्यासन मग्रारोहयो-१ (सारग्रंथासाठी) 

वगळून) 

आयुक्त, मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र आयुक्तालय, २४. निवडनस्ती, मग्रारो-३ 

नागपूर 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक 03.03.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-१ 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्‍तालयाचा आकृतिबंध 


अ.क्र पदाचे नांव पदांची संख्या 

शिला , आयुक्‍त (भा.प्र.से) ae 
2 सह आयुक्‍त (अधिक्षक अभियंता जलसंपदा) = क 
३ उप आयुक्त (अधिक्षक कृषि अधिकारी) शिक का 
४. सहाय्यक आयुक्‍त (उप जिल्हाधिकारी) ae 
ष्‌. सहाय्यक आयुक्‍त (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) शिळ कक 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा) = ae 
9 नायब तहसिलदार a 
ह. लेखाधिकारी a कका 
९. विस्तार अधिकारी = ae 
| 40, ०. कनिष्ठ अभियंता (जलसंपदा) sa 
शिळ १. संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी) शिक आ 
१२. संशोधन सहाय्यक (सांख्यिकी) Pe 
१३. सहाय्यक लेखा अधिकारी ee 
१४. लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1 a 
१५. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) as 
१६. कृषि सहाय्यक a ee 
१७. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २ 
१८. लिपिक-टंकलेखक ३ 

एकूण २१ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक ०३.०३.२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट २ 
विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 
प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील पदांची संख्या | एकूण 
अ.क्र. | पदांची नांव कोकण | नाशिक | पुणे | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
किता २ ३ | ४ | षु ६ | 6 | ८ ९ 
४, | . | उपायुक्त (रोहयो) | क Le il a i Ges | | आ. | निळया & 
२. | अधिक्षक कृषि | Be a ce | aa a ६ 
अधिकारी 
३. कार्यकारी अभियंता Ba | foe 111 शिवी a नि 
(जलसंपदा) 
४. | उपमुख्य कार्यकारी | । गि 7 शि णि | नि 
अधिकारी 
(म.वि.से.) गट-अ 
५. | नायब तहसिलदार ea किया | 9 | ४... ७ | विक feats 1 नि 
६. लेखाधिकारी a |. a] | el zz [ea tl द 
७. | सहाय्यक aa ba णि | a aw नि 
लेखाधिकारी 
८. | कनिष्ठ 7 रि 7 शि 7 & 
अभियंता/सहाय्यक 
अभियंता/झाखा 
अभियंता 
(सा.बा.वि.) 
९. ।अव्वलकारकून षु षु षु षु ४ ४ २८ 
ln . लघुलेखक २ २ २ २ २ २ १२ 
(नि.श्रेणी) 
।११. | लघुटंकलेखक २ २ २ २ २ २ १२ 
१२. । लिपिक- २ २ २ २ २ २ १२ 
टंकळेखक 
१३. | लेखा लिपिक a lees || चि ns ० | | आ शिळा द 
१४. । वाहन चालक ३ ३ ३ ३ ३ ३ १८ 
१५. । शिपाई ४ ४ ४ ४ २४ 
एकूण २७ २७ २७ २७ २६ २६ १६० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


.०३.२०२२ चे सहपत्र 


दिनांक ०३ 


आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिन 


शासन निर्णय क्रमांक 


परिशिष्ट ३ 


जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 


ee न* | 0 0 प्र 0 प्रो 0 0 0 0 0 0 0 fe) fe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 पि 0 पे 0 0 0 0 0 wy 
Ss ~ ठा ठा ला ठा ठा o ठा ठा ठा ठा o ठा ला ठा ठा ठा ठा ठा o o ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा o ठा 9 ला o Co: wr 
yee 
(ais 
rt {F 
छठ fF 
[ 
fe & 
‘to 
E 
1S 
‘to 
tS प्र 
क 
je Pe 
८ ow 
प्रि ce ॥€ 
डा च्य 
flo [ ठा ना नरा o नर चा पा? “यू 5 मु a 1° ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा ठा o o Lo aa o oo © a © प, o o ठा ठा ठा Tr 
Tee 
f 
Oo 
a — 
त > 
ण्फि द्र 
= 
ace 
| फ़ ष्र 
कट 
र: 
ee 
Be [ण 
ट्ट pe | fe io = षि 
a Me ~ |i ८ S (2 ei fz tele le [8 = 
le le |B IP le ०५०७ He Le IB be (ELE EIS | 2 Ie IE LE fm WR JE Rel IB LE LE ४ ete ८८ ४०५६ ६ 
| (टल i Ee | ¢ 
(5 9270 2२ ७१७ ४ ९६ ०१५ ४ VE LE Le 2 ८७ ४०२ ८ ६ ८६६३ ६१०७१ ७ ६ ४१ 
. i} 
a | | iy ia tr प्र we wy |e Me iS Kee |! छि ट्र 5s | loo Oo 5 = Pp 
: न OT | (४५ | (0४५ | >20 | 27" | ०५ | >? | ७ |०€/ | 0 | ० | (४५ | ४५१ | >) |" ०५ | | ७ | ०0” | 0 ठा | (श॑ |r 
o |$ ठक | (श॑ | (४ | 0४ OPT PTI DIN IM elo ० ० ठा त ठा कळ ठा ठा | (८ 6 | («४ त त. 6 त 6 | 6 | | त | 0» "२> 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक ०३.०३.२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट ४ 
जिल्हा परिषद कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 
अ. जिल्हा कृषि गटविकास सहा. वरिष्ठ | लिपिक- | शिपाई | एकूण 
क्र. अधिकारी अधिकारी लेखा | सहाय्यक | टंकलेख 
(वर्ग-२) (वर्ग-२) अधिकारी क 
१ ठाणे १ १ १ १ १ q & 
र पालघर १ १ १ १ १ १ ६ 
३ रायगड १ १ १ १ १ १ ६ 
४ रत्नागिरी q q q q q q & 
4 सिंधुदूर्ग १ १ १ १ १ १ द 
& नाशिक १ १ १ १ q q & 
धुळे १ १ १ १ १ १ द 
नंदुरबार १ १ १ १ १ १ ६ 
९ जळगांव १ १ १ १ १ १ & 
qo | अहमदनगर q q q q q q ६ 
११ पुणे १ १ १ १ १ १ द 
१२ सातारा १ १ १ १ १ १ ६ 
१३ सांगली १ १ १ १ १ १ ६ 
१४ | सोलापूर १ १ १ १ १ १ ६ 
१५ | कोल्हापूर १ १ १ १ १ १ g 
१६ | औरंगाबाद १ १ १ १ १ १ ६ 
१७ जालना १ १ १ १ १ १ ६ 
१८ परभणी १ १ १ १ १ १ & 
१९ हिंगोली q q q q q q ६ 
२० बीड १ १ १ १ १ १ ६ 
२१ नांदेड १ १ १ १ १ q & 
२२ | उस्मानाबाद १ १ १ १ १ १ ६ 
23 लातूर १ १ १ १ १ १ ६ 
२४ | अमरावती १ १ १ १ १ १ ६ 
२५ | बुलढाणा १ १ १ १ १ १ ६ 
२६ अकोला १ १ १ १ १ १ ६ 
२७ वाशिम १ १ १ १ १ q & 
२८ | यवतमाळ १ १ १ १ १ १ ६ 
२९ नागपूर १ १ १ १ १ १ ६ 
३० वर्धा १ १ १ १ १ १ ६ 
३१ भंडारा १ १ १ १ १ १ ६ 
३२ गोंदिया q q q q q q ६ 
३३ चंद्रपूर १ १ १ १ १ १ & 
३४ | गडचिरोली १ १ १ १ q q & 
एकूण ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ २०४ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


PNA निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक 03.03.2022 चे सहपत्र 


परिशिष्ट - ५ 
तालुका स्तराचा सुधारीत आकृतिबंध 
अ.क्र. जिल्हाधिकारी | तालुक्यांच्या संख्येनुसार अव्वल कारकूनांची 
कार्यालय मंजूर पदे 

१) ठाणे १५ 
२) रायगड १५ 
3) रत्नागिरी ९ 
¥) सिंधुदूर्ग ८ 
4) नाशिक १५ 
६) धुळे ४ 
(9) नंदुरबार & 
८) जळगांव १५ 
९) अहमदनगर १४ 
१०) पुणे १३ 
११) सातारा rs 9 १ 
१२) सांगली 1१ ० 
१२) सोलापूर ॥_ कि...” १ 
१४) कोल्हापूर १२ 
१५) औरंगाबाद ९ 
१६) जालना ८ 
१७) परभणी ९ 
१८) हिंगोली षु 
१९) बीड a q 
20) नांदेड १६ 
२१) उस्मानाबाद ८ 
२२) लातूर Po ० 
२३) अमरावती १४ 
२४) बुलढाणा १३ 
24) अकोला ७ 
२६) वाशिम नि 
२७) यवतमाळ १६ 
२८) नागपूर १३ 
२९) वर्धा ८ 
30) भंडारा 9 
39) गोंदिया ८ 
३२) चंद्रपूर १५ 
33) गडचिरोली १२ 
एकूण ३५३ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


